RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


U 


वर्ष ८ , अंक ३ ९ ] ] 


रविवार , मार्च २७ , २०२२ / चैत्र ६ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ९ ३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ मार्च , २०२२ . 

आदेश 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम , २०१७ . 

क्र . मेसमा -२०२२ / प्र.क्र -४८ / ऊर्जा - ५. - ज्याअर्थी , विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ च्या ३६ ) खालील परवानेधारक , 
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी 
मर्यादित ( यापुढे ज्यास ‘ सदर परवानेधारक ' असे संबोधण्यात आले आहे ) हे महाराष्ट्र राज्यामध्ये वीज पुरवठा करण्याबाबतच्या 
सेवांमध्ये व्यस्त आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , सदर परवानेधारक कंपनींचे कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम , २०१७ च्या ( महाराष्ट्र २०१८ चा १८ ) कलम २ च्या खंड 
( अ ) च्या उपखंड ( दोन ) अन्वये , वीज पुरवठयाशी संबंधित असलेली कोणतीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदर परवानेधारक कंपनींच्या अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध करणे सार्वजनिक हितास्तव 
आवश्यक आहे , अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम , २०१७ च्या ( महाराष्ट्र २०१८ चा १८ ) कलम ४ च्या 
उपकलम ( १ ) यासह कलम २ च्या खंड ( अ ) च्या उपखंड ( दोन ) अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , 
याद्वारे , सदर परवानेधारक कंपनींच्या अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये सदर आदेश प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून प्रतिबंध करीत आहे . 


> 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रशांत पुं . बडगेरी , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ९३-१ 


२ 


P 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , रविवार , मार्च २७ , २०२२ / चैत्र ६ , शके १ ९ ४४ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 27th March , 2022 


ORDER 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2017 . 


No. MESMA - 2022 / CR - 48 / Energy - 5. — Whereas , the Maharashtra State Power Generation 
Company Limited , Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited and 
Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited ( hereinafter referred to as ' the said 
Licensees ' ) licensees under the Electricity Act , 2003 ( 36 of 2003 ) , are engaged in the services 
connected with the supply of electricity in the State of Maharashtra ; 

And whereas , employees of the said Licensees are likely to go on strike ; 

And whereas , any service connected with the supply of electricity is an essential service 
within the meaning of sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of section 2 of the Maharashtra Essential 
Services Maintenance Act , 2017 ( Mah . XVIII of 2018 ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that in the public interest , it is 
necessary to prohibit strike in the said essential service provided by the said Licensees ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 read with 
sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act , 
2017 ( Mah . XVIII of 2018 ) , the Government of Maharashtra hereby prohibits strike in the said 
essential service provided by the said Licensees from the date of publication of this Order in the 
Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRASHANT P. BADGERI , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE . 


